P 


OM 


RNI No . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra .gov. in 


MOH 


RAKA 


XW 


HORSMS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभा 


वर्ष - ७, अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


[ पृष्ठे ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २१ मार्च २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १५१७/ ८१६/ प्र . क्र . ३८२/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०४/ 
३००१/ प्र. क्र . ६६ ( सी)/ ०५ / नवि -९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३१ (१ ) अन्वये भागश: मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक ५ मे २००७ पासून अंमलात आलेली आहे व 
वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१५०७ / २६४१/प्र.क्र . ८७/०८/ नवि -९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नंदुरबार नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे नंबर ८४/ १ व ८४/ २ एकूण क्षेत्र २. ७३ हेक्टर ही जागा (यापुढे “ उक्त 
जागा ” असे संबोधले आहे) शेती भूवापर (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) विभागात समाविष्ट आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त भूवापराऐवजी “ रहिवास ” भूवापर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये 
सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २ डिसेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


वि ( एच ) १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated , 21st March 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 15171816 /CR - 382 /2017 /UD - 9 . - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1504 /3001 /CR -66 (C )/05 /UD - 9 , dated the 14th March 2007 has partly sanctioned 
the Development Plan for Original + Extended limits of Nandurbar City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
Act. No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) and the same has come into force with 
effect from dated the 5th May 2007 and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned 
by under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide Government in Urban Development Department Notification 
No . TPS - 1507 / 2641/ CR -87 /08 /UD - 09, dated the 31st August 2009 ; 

and whereas, the Nandurbar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority" ); 

and whereas , in the said Development Plan lands bearing S . No . 84 / 1 and 84 /2 admeasuring totally 
2 . 73 Hectares ofMouje Nandurbar (hereinafter referred to as “ the said Lands” ) are shown in the " Agriculture 
Zone" (hereinafter referred to as “ the said Zone "); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 81, dated the 13th 
October 2015 resolved to modify the said Development Plan so as to delete the said land from the said 
Zone and include the same in the " ResidentialZone ” (hereinafter referred to as " the said Modification " ) , by 
following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) and forwarded 
the proposal to Government vide letter, dated the 2nd December 2016 for final sanction ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २१ मार्च २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १०१७/ ४७४/ प्र. क्र . ४०५/ २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १००५ / 
३१७६ /प्र . क्र . ५८ / २००५ / नवि -९, दिनांक २१ ऑक्टोबर २००५ अन्वये शिरपूर - वरवाडे शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना भागश: मंजूर 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून, दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त 
विकास योजना शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १००५/ ३१७६ / प्र. क्र . ५८ / २००५/ नवि -९, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ 
अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ६ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वरवाडेशिवारातील सर्व्हे नंबर ६० ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) आरक्षण 
क्रमांक १- अ, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना , आरक्षण क्रमांक २- दुकान केंद्र , आरक्षण क्रमांक ३- खेळाचे मैदान, १२ मीटर व 
१५ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता या आरक्षणाने बाधित / भूवापरात ( यापुढे “ उक्त भूवापर " असे संबोधले आहे) समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३००, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त भूवापराऐवजी “ म्युनिसिपल दवाखाना ” व नगरपरिषद योजनासाठी आरक्षित करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २५ मे २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद , शिरपूर, जिल्हा धुळे यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 21st March 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1017 /474 /CR -405 / 2017 /UD - 9 . - Whereas , the Government in Urban Development Department 
vide Notification No . TPS - 1005 /3176 /CR -58 /2005 /UD - 9 , dated the 21st October 2005 has partly sanctioned 
the Development Plan for original limits of Shirpur-Varwade City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan ") and the same has come into force with effect from dated the 12th December 2005 
and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1005 /3176 /CR -58 /2005 /UD -09, dated the 6th October 2006 ; 

and whereas, the Shirpur- VarwadeMunicipalCouncil is the Planning Authority for the said Development 
Plan( hereinafter referred to as "the said Planning Authority ") ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearing S . No. 60 of Mouje Shirpur -Varwade 
(hereinafter referred to as " the said lands” ) are shown reserved / designated as " Site No . 1 - A Housing 
Scheme for EWS , Site No . 2 - Shopping Centre , Site No . 3 - Playground , 12 . 0 meters and 15 . 0 meters wide 
Development Plan Roads " (hereinafter referred to as “ the said Zone"); 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 300 , dated the 29th 
September 2016 resolved to modify the said Development Plan thereby deleting the said land from the 
said Zone to " Municipal Dispensary and Municipal Purpose " (hereinafter referred to as " the said modification " ) , 
by carrying out a modification to the said Development Plan ,by following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") forwarded the proposal to Government for sanction vide 
letter, dated the 25th May 2017 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer, Shirpur-Varwade Municipal Council, Shirpur, district Dhule . 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २६ मार्च २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७/ प्र. क्र . ३३८/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डीपी/ 
शिर्डी/टीपीव्ही- ४/ ७३३४, दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) केलेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठीशिर्डी नगरपंचायत नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे); 
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ६- “ बगीचा ”( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) हे आरक्षण प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १५८ , दिनांक १७ मार्च २००६ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त आरक्षण वगळून जागा “ वाणिज्य विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ डिसेंबर २००८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपंचायत , शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

_ dated, 26th March 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1617 /CR - 338 /2017 /UD - 9.- Whereas , the Director, Town Planning, Maharashtra State , Pune 
vide Notification No. DP /Shirdi/ TPV -4 /7334 , dated 15th December 1992 has sanctioned the Development 
Plan of Shirdi City (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act. No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as " the said Act" ) and the samehas come into effect from 25th February 1993 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


५ 


and whereas , the Shirdi Nagarpanchayat is the Planning Authority for the said Development Plan 
( hereinafter referred to as "the said Planning Authority "); 

and whereas , according to the proposals of the said Development Plan , Site No . 6 is reserved as 
" Garden" ( hereinafterreferred to as "the said reservation "); 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 158, dated 17th March 
2006 resolved to delete said reservation and land so released to be included in CommercialZone (hereinafter 
referred to as " the said Modification " ) , by carrying out said Modification to the said Development Plan and 
after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) forwarded the proposal to Government 
for its final sanction vide letter , dated the 26th December 2008 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the 
accord office of the Chief Officer, Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

संचालक , नगररचना यांजकडून 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

आदेश 
क्रमांक डीटीपी/ प्र. क्र . ५०८/ वि . यो.- इगतपुरी ( दु. सु.)/ कलम १२७( २)/ आदेश/ टीपीव्ही - ४/ २१३० / २०१८. - ज्याअर्थी, इगतपुरी शहराची मूळ 
हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप - कलम (१) अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक 
डीपी/ इगतपुरी ( सु.)/टीपीव्ही -४/ ८५१९ , दिनांक २३ डिसेंबर १९८८ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ मार्च १९८९ पासून अंमलात आलेली 
होती (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे इगतपुरी, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील सर्व्ह 
नंबर ३११ / १ पै., सुमारे क्षेत्र २७०० चौ. मी . ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक ६५ - “ बगीचा ” याकरिता (यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण इगतपुरी नगरपरिषद ( यापुढे “ उक्त समुचित 
प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील उक्त जागेचे संपादन केलेले नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम ( १) नुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ७ मे 
२०१३ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे) बजावली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही , अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मध्ये विहित केलेप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे, मुंबई खंडपीठाने दाखल झालेल्या उक्त जागेबाबतच्या रिट याचिका क्रमांक ६५७६ / २०१४ मध्ये 
दिनांक २० जुलै २०१७ रोजीच्या निर्णयान्वये उक्त जागेवरील विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे कळवून उक्त 
जागेबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत आदेशित केलेले आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार उक्त आरक्षण हे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप -कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षणाबाबत सदर अर्जदारांच्या मालकीचे क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११/प्र. क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७, पोट -कलम ( २) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित 
केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २) बाबत तसेच त्याबाबतच्या इतर सर्व अधिकारांसह शासनाने प्रदान केलेल्या 
अधिकारात संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे या आदेशान्वये इगतपुरी विकास योजनेतील " आरक्षण क्रमांक ६५ - बगीचा ” हे आरक्षण 
उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर मुक्त झालेली जागा लगतच्या 
जमिनीवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा विकास योजनेतील 

खरेदी सूचनेखालील 

आरक्षणातून व्यपगत 
आरक्षण व विकास योजना गट नंबर / सर्व्हे नंबर / झालेल्या भागाचे 
अहवालानुसार क्षेत्र 

सिटी सर्व्हे नंबर 
१ २ 

चौ. मी . 
मौजे इगतपुरी, आरक्षण क्रमांक ६५ सर्व्हे नंबर ३११/ १ पै. 

सुमारे २७०० 
तालुका इगतपुरी , “ बगीचा ” 

( भागश :) 
जिल्हा नाशिक . 

( ५७५० चौ . मी . ). 
उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात यावी. 
सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www. dtp. maharashtra. gov .in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

नो . र. शेन्डे, 

संचालक , 

नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, २ एप्रिल २०१८. 


क्षेत्र 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

ORDER 
No. D . T.P./D . P . Igatpuri /Sec- 127 ( 2) /Order / C . No. 508 /TPV - IV /2130 /2018 . - Whereas, the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , Pune vide its Notification No. D . P . Igatpuri (R . ) / TPV - IV /8519 , dated 
23rd December 1988 had approved the First Revised Development Plan of Igatpuri City under Section 
31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) and the same had came into force with effect from dated 1st March 1989 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No . 311/ 1 part admeasuring 
about 2700 sq . meters of Mouje Igatpuri, taluka Igatpuri , district Nashik (hereinafter referred to as “ the 
said lands ") is reserved for " Site No . 65 - Garden " ( hereinafter referred to as "the said Reservation" ) the 
Appropriate Authority for said reservation was Municipal Council , Igatpuri (hereinafter referred to as “ the 
said Appropriate Authority”) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


७ 


and whereas, the said land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate 
Authority within Ten years from the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the said land had served a Notice , dated 7th May 2013 under Section 127 
( 1 ) of the said Act (hereinafter reffered to as “ the said Notice " ) to the said Appropriate Authority 


and whereas , the said Appropriate Authority , has not acquired or no steps as contemplated in the 
Section 127 ( 1) of the said Act, has commenced for its acquisition within the period of Twelve months 
from the receipt of the aforesaid notice ; 


and whereas , Hon ble High Court , Mumbai, Bench at Mumbai in its decision , dated 20th July 2017 in 
Writ Petition No. 6576 /2014 has allowed the Petition and decided about lapsing of the said Reservation on 
said land and directed to notify the lapsing of the said Reservation on the said land under Section 127 ( 2 ) 
of the said Act ; 


and whereas, in accordance with the provision of Section 127 ( 1) of the said Act, the part of the said 
Reservation , pertaining to the said land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under Section 127 ( 2 ) of the said Act; 


and whereas , the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, 
vide Resolution No . TPS - 1813 /3211 /CR -508 /UD - 13, dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it under Section 127 ( 2 ) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal 
Councils / Nagar Panchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune . 


Now therefore, in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub - section ( 2 ) 
of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune hereby notifies that the said Reservation of “ Site No. 65 - Garden " is 
lapsed partly only in respect of the said land ( as specified in the Schedule herein below ) and the said land 
shall become available to the land owners for the purpose of Development as otherwise , permissible in 
the case of adjacent land, under the said Development Plan . 


Schedule 


Sr. 
No. 


Mouje , taluka , 

district 


Reservation of 
Development Plan 
and its Area as per 
Development Plan 

Report 


City Survey No ./ 
Survey No./ 

Gat No. 


Area of the 
lapsed part of 
the Reservation 


Mouje Igatpuri , 
taluka Igatpuri, 
district Nashik . 


Site No. 65 
Garden , 
(5750 sq . mtrs .) 


S . No. 311 / 1 

(Part ). 


Sq . mtrs . 
About 2700 
Sq . mtrs . 


A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said Reservation shall be 
made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Igatpuri during office hours on all 
working days for inspection to the public upto One month . 


This Order shall also be published on the Directorate s website www .dtp .maharashtra .gov. in 


N . R . SHENDE, 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune, 2nd April 2018 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


परिशिष्ट – चालू 
अ . क्र . विकास केंद्राचे नाव 


तालुका 


. 


नंदुरबार 


सुंदर्दै 


नळवे खुर्द 
नळवे बुद्रुक 
करंजकुपे 


शहादा 


शहादा ( ग्रामीण ) 
मलोणी 


अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन मंडळ तथा 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे 

कलम १६ (१) अन्वये . 
नंदुरबार प्रदेशातील परिसर क्षेत्र नकाशे व विकास केंद्रांचे 

प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांचे प्रसिद्धीकरण 
क्रमांक प्रा . यो . नंदुरबार /कलम १६ / प्रसिद्धीकरण / सूचना/ ३८० / 
२०१८ . - नंदुरबार प्रादेशिक योजनेस महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५ ( १ ) अन्वये शासनाने अंतिम 
मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार नंदुरबार प्रादेशिक योजनेमध्ये एकूण ३ 
विकास केंद्रे ( Growth Centres ) व २ परिसर नकाशे ( Peripheral 
Plan) म्हणून एकूण २६ गावांचा समावेश करण्यात आलेला होता . 
नंदुरबार परिसर क्षेत्र नकाशामध्ये १७ गावे, शहादा परिसर क्षेत्र नकाशामध्ये 
६ गावे व उर्वरित ३ विकास केंद्रे अशा एकूण २६ गावांच्या विकास 
केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे तयार करण्यात आलेले असून , 
त्यास नंदुरबार प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दिनांक २ एप्रिल २०१८ 
रोजीच्या सभेत ठराव क्रमांक २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे . 
आता सदर २६ गावांच्या विकास केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम 
१६ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
उक्त २६ गावांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

परिशिष्ट 


मोहिदे त. श . 


लोणखेडा 


कुकडेल 


मनरद 


सारंगखेडा 


प्रकाशा 


तालुका 


अ . क्र . 


विकास केंद्राचे नाव 


नंदुरबार 


वाघोदा 


अक्कलकुवा २६ 

अक्कलकुवा 
उक्त गावांच्या विकास केंद्रांचे तसेच परिसर क्षेत्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर 
नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कार्यालयीन कामाच्या 
दिवशी व कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 
( १) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार 
( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नंदुरबार 
(३) नंदुरबार प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय पत्ता. - कक्ष 
क्रमांक २२५ , २ रा मजला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय आवार , नंदुरबार. 

प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी खालील नमूद बाबी जनतेच्या 
विक्रीकरिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात 
उपलब्ध करून देण्यात येतील . 


राकसवाडे 


र 


पातोंडा 


दहिंदुले बु. 


- 


कठोरे 


७ 


होळ त . हवेली 
चौपाळे 


- 


भोणे 


- 


( अ) नंदुरबार परिसर क्षेत्र प्रस्तावित जमीनवापर नकाशा व शहादा 
परिसर क्षेत्र प्रस्तावित जमीन वापरनकाशा ( प्रमाण १ : २० ,००० व १ :१५, ००० 
अनुक्रमे ) तसेच अक्कलकुवा, प्रकाशा व सारंगखेडा विकास केंद्रे प्रस्तावित 
जमीनवापर नकाशा (प्रमाण १ : १० , ०००) . 
( ब) अहवाल ज्यामध्ये प्रस्तावित जमीनवापर विषयक प्रस्तावांचा समावेश 


- 


दुधाळे 
टोकरतळे 


- 


आहे. 


विरचक 


- 


- 


खामगाव 


विकास केंद्रांच्या प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी कोणाच्या काही 
सूचना किंवा हरकती असतील , तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ ( चार) महिन्यांचेमुदतीत प्रादेशिक 


बिलाडी 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० ९ 
नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. सदर सूचना व 

Schedule – contd . 
हरकतींचा प्रादेशिक नियोजन समिती योग्य तो विचार करून व सुनावणी Taluka Sr. No. Name of the 
देऊन , त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती , प्रादेशिक नियोजन 

Growth Centre 
मंडळामार्फत शासनास सादर करेल . 

GŤ. Hfectat coolest , 

Shahada 

Shahada (Gramin ) 
3722 & T , 

Maloni 

Mohide T. Sh . 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ, नंदुरबार 

Lonkheda 
तथा 

Kukdel 
नंदुरबार , २ एप्रिल २०१८ . जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 

Manarad 

Sarangkheda 
Publication under Section 16 ( 1 ) of Maharashtra 

25 Prakasha 
Regional and Town Planning Act, 1966 , for Akkalkuwa 26 Akkalkuwa 
Proposed Land Use Plan for Growth Centre and 

Copies of the said Proposed Land Use Plan for 
Peripherial Area Plan in Nandurbar Region . 

Growth Centres are available for inspection of the 
No . R . P . Nandurbar / Section - 16 /Publication / 

public in the following Offices during Office hours . 
Notice / 380/ 2018 . – The Regional Plan of Nandurbar 

( 1 ) Collector, Nandurbar 
Region has been sanctioned by the Government 

(2 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad , 
under Section 15 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 

Nandurbar. 
and Town Planning Act, 1966 thereby including 3 
villages as Growth Centre and 2 Peripheral Area 

(3 ) Office of the Nandurbar Regional Planning 
Plans including 23 villages . Proposed Land Use 

Board , Office No. 225 , Second Floor, Central 
Plan for 23 villages in the Peripheral Area Plan and 

Administrative Building, Collector Office Premises , 
other 3 villages as Growth Centre has been 

Nandurbar. 
prepared and it has been decided in the Regional Following Particulars about Proposed Land Use 
Planning Board meeting held on 2nd April 2018 vide Plan for Growth Centre and Peripheral Area Plan 
Resolution No . 2 to publish the said plan under will be available for sale to the public at a reasonable 
Section 16 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and price at the Board Office . 
Town Planning Act, 1966 . 

(a ) A Proposed Land Use Plan for Nandurbar 
The details of the said 26 villages are as follows: Peripheral Area and Shahada Peripherial Area 
Schedule 

(Scale 1 :20 , 000 and 1 : 15 ,000 Respectively ) and 

Proposed Land Use Plan of Akkalkuwa , Prakasha 
Taluka Sr. No. Name of the 

and Sarangkheda Growth Center (Scale 1: 10 , 000 ) . 
Growth Centre 
2 

( b ) Report including Proposed Land Use . 

Any objections or suggestions stating reasons 
Nandurbar Waghoda 

with respect to the Proposed Land Use Plan for 
Rakaswade 

Growth Centre and Peripheral Area Plan may be 
Patonda 

sent in writing to the Board before the expiry of 
Dahindule Bk . 

4 months ( fourmonths) from the date of publication 
Katore 

of this Notice in the Maharashtra Government 
Hol. T. Haveli 

Gazette which will be considered by the Regional 
Chaupale 

Planning Committee and giving hearing to the 

Applicant intends to be heard with such objections 
Bhone 

or suggestions by the Regional Planning 
Dudhale 

Committee before it submits its report to the 
Tokartale 

Government through Regional Planning Board . 
Virchak 

Dr. MALLINATH KALASHETTY , 
Khamgaon 

Chairman , 
Biladi 

Nandurbar Regional Planning Board , Nandurbar 
Sundarde 

and 
Nalave Kh . 

Collector, Nandurbar. 
Nalave Bk . 
Karanjkupe 

Nandurbar , 2nd April 2018 . 


ūöūšoūooovoorAWN 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १२ मीटर डी. पी . रोडसाठी. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १२ मीटर डी . पी . रोडसाठी . 
समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली शिवार 
भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 


क्षेत्र 


हे . आर 


लागू नाही 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 

कलम १९ . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० / ३/ कावि - ३०९ / २०१८ . - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक --- लागू नाही. सदर प्रकरणास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९१/ २१२४/ सीआर - १२६/ ९५/ युडी -९ , 
दिनांक १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 
___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली शिवार 

प्रकरण क्रमांक १७६/ १६ 
सर्वे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक. 


नाशिक , ३१ मार्च २०१८. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
___ कलम १९ . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१०/ ३/ कावि -३१५/ २०१८. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही . सदर प्रकरणास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९१/ २१२४/सीआर- १२६ /९५/ युडी-९ , 
दिनांक १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 


चौ . मी . 
५९० 


३१/ १ - ब/ ३ (न . भू . क्र . ६९०१ पै.) 


एकूण .. 


५९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


११ 


___ अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , २७ माच २०१८ . 


विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम 
(१ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे आडगाव 

प्रकरण क्रमांक २४६/ १५ 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


चौ. मी . 


३१५ पै. 


.. 


१५४२ 


एकूण .. 


१५४२ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १९ . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं /कक्ष- १०/ ३/ कावि -३१६/ २०१८. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक -- -- लागू नाही. सदर प्रकरणास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११९१ / ३५(ए)/सीआर-८८/ युडी - ९, दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम 
(१ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर डी . पी. रोडसाठी . 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : १८ मीटर डी. पी. रोडसाठी . 
समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, मौजे आडगाव 
भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


क्षेत्र 


हे . आर 


लागू नाही 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे म्हसरूळ 

प्रकरण क्रमांक १२/ ०५ 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


३०४/ १ - अ पै . 


११५० 


एकूण . . 


११५० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व ३० मीटर रुंद 
विकास योजना रस्ता. 

प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व 
३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 

समाजाला होणारे लाभ : सामाजिक कल्याणकारी व दळणवळणाची 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक दहशतवाद 

विरोधी कक्ष/ जा . क्र . ७७ / २०१८, दिनांक ९ मार्च २०१८ 
(२ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) 

आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - ३५३/ २०१८. - ज्याअर्थी, माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवादी विरोधी 
पथक, तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , दहशतवादी 
संघटना भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीचे ठिकाणे, धार्मिक स्थळे , 
महत्त्वाचे संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्रविघातक , समाजविघातक कृत्य 
करणाऱ्यांची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या 
ठिकाणी दहशतवादी हल्ले/ बॉम्बस्फोट झालेले आहेत . सध्या अतिशय 
जहाल अशी इसिस (ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठ्या 
प्रमाणात घातपात करून तरुणवर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा 
प्रयत्न करीत असून , त्याकडे मोठ्या प्रमाणात तरुणवर्ग आकर्षित होत 
आहे. तसेच धुळे जिल्ह्यात यापूर्वी जातीय दंगली घडलेल्या असून 
दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धुळे 
जिल्हा हा मध्यप्रदेश , गुजरात राज्यांच्या सीमेला लागून असल्याने धुळे 
जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी वास्तव्याकरिता काही अलिप्त , 
रहिवाशी भागात वास्तव्य करून धुळे जिल्ह्याअंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत 
सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य लोकांच्या जीवितास धोका 
होईल, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल , असे दहशतवादी / 
समाजविघातक कृत्ये करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता 
येणाऱ्या आगामी सण - उत्सव लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे 
आवश्यक असल्याने धुळे जिल्हा अंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनींचे 
मालक, भाडेकरू अशा कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी 
आणि सार्वजनिक मालमत्ताचे संरक्षक मंदिर गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद , 
धर्मशाळा, हॉटेल , लॉजेस इत्यादींचे विश्वस्त/ संचालक मंडळ , चालक / 
मालक , जमिनी/ घर खरेदी-विक्री करणारे व्यवसायी, जुने व नवीन 
चारचाकी/ दुचाकी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यवसायी , फेरीवाले / 
सिमकार्डविक्रेते/ सायबर कॅफे / भंगार खरेदी /विक्री करणारे व्यवसायी , 
औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या एजन्सी, ज्वालाशील -ज्वालाग्रही 
पदार्थांचे साठेधारक , शस्त्र व दारूगोळा परवानाधारक इत्यादी धुळे 
जिल्हा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात येणारे पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी 
यांना अशा मालमत्ताबाबतचे व्यवहार / विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात 
देणेबाबत बंधनकारक करणे गरजेचे आहे ; 

ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचेम्हणणे ऐकून घेणे 
सद्य:स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस स्टेशन 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , मौजे म्हसरूळ 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


हे . आर 


लागू नाही 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


१३ 


( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


हद्दीत उक्त वरील परिच्छेदात नमूद व्यवहार अथवा कोणत्याही व्यक्तीच्या/ 
संस्थेच्या कब्जातील किंवा व्यवस्थापनाखालील मालमत्तांचे/व्यवहारांचे/ 
वस्तूंची माहिती संबंधित व्यक्ती/ संस्था यांनी त्या त्या पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी यांना तातडीने देण्याचे आदेशित करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक 
आदेश दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजीचे ०० .०१ ने दिनांक ३० एप्रिल 
२०१८ रोजीचे २४ . ०० पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 
सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी करावी . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे , १४ मार्च २०१८ . 


( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 
दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ ( १), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाहीत . 


वाचले : (१ ) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/४८५/ २०१८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी 

२०१८ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३ ) 

आदेश 
क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी- २/ कावि - १७३ / २०१८. - ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी महाराष्ट्र 
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे माहे फेब्रुवारी/ 
मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (१२ वी) ह्या 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २० मार्च २०१८ पावेतो व 
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ( १० वी ) ह्या दिनांक १ मार्च २०१८ 
ते दिनांक २४ मार्च २०१८ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार 
आहे. धुळे जिल्ह्यात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (१२ वी) चे एकूण 
४९ परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा 
( १० वी) चे एकूण ७१ परीक्षाकेंद्र / उपकेंद्र असून त्यापैकी १२ वी चे 
१६ व १० वी चे १२ परीक्षा केंद्र संवेदनशील आहेत . त्याअनुषंगाने 
परीक्षा कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २४ मार्च२०१८ रोजी परीक्षेच्या 
दिवशी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१ ) ( ३ ) 
चे मनाई आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ. दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २४ मार्च 
२०१८ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे, १७ फेब्रुवारी २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . बी . आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
आदेश 

नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३ / सन २०१७. - श्रीमती एस. के . केवले , जिल्हा 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 

अहमदनगर , १ जानेवारी २०१८. 
२८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

आदेश 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५/ सन २०१८. - श्री . एम. वाय. ए. के. शेख , 
१ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

दिनांक ४ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीची 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी ____ परवानगी देण्यात येत आहे. 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय. ए. के . शेख यांना जिल्हा 
ठेवण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
श्रीमती एस. के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 

न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . आर. भावके , जिल्हा न्यायाधीश- ४ 

इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

येत आहे . 
श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र श्री. एम. वाय . ए. के. शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
राहिल्या असत्या . 

श्री. एम . वाय . ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
अहमदनगर , २२ डिसेंबर २०१७. 

न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 

गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
आदेश 

कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/१४१/ सन २०१७.- श्री . बी . आर. गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 

__ प्रकाश हिं . माळी, 
२ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
३ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

अहमदनगर . 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
५ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

अहमदनगर , २ जानेवारी २०१८ . 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . आर. गुप्ता यांना जिल्हा 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

आदेश 
जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४२ / सन २०१७. - श्रीमती आर. पी . परदेशी, 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
ठेवण्यात येत आहे . 

यांची दिनांक २ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजीची 
श्री . बी . आर . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. पी . परदेशी यांना तदर्थ 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश - ८ व 

जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


१५ 


ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ जानेवारी २०१८ . 


कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. पी . परदेशी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . एन . श्रीमंगले, जिल्हा न्यायाधीश -५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. पी . परदेशी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९९ / सन २०१८.- श्री . ए. एल. टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
४ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एल . टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री. ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार श्री . एस. यू. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे व दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १ जानेवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए . जी . देशिंगकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 

श्री . ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४४ / सन २०१८ . - श्री. एस. एस. शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१७ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजीची दोन दिवसांची 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व 
त्याऐवजी दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
रोजीची एकूण ५ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. शर्मा यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 

श्री. एस. एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार श्री . एस . यू. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी. आय. मोकाशी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एन . एल. येवलेकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे, दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
रोजीपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एम . एच. भोसले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. एस. एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रकाश हिं . माळी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१८ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


BY I/ C DISTRICT JUDGE- 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 

नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, नाशिक . 
नाशिक , ३० डिसेंबर २०१७. 


No. EST /41/2017 . - Earned leave for four ( 4 ) 
days from 1st January 2018 to 4th January 2018 
prefixing Sunday falling on 31st December 2017 
with permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri . H . U . Joshi, Joint Civil Jdge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class, Nashik. 


Certified that Shri . H . U . Joshi would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Jdge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if she had not proceeded on 
leave for the period from 1st January 2018 to 
4th January 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981) . 


Charge during the absence of Shri. H . U . 
Joshi , Joint Civil Jdge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik along 
with additional charge of the Court of 4th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik (i. e . 3rd January 
2018 ) is kept with Shri. A . S . Tekale , 3rd Joint 
Civil Jdge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 

कलम १९ मधील तरतूद . 
( २) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक 

वि -१/ श्रीसभासागृह/ अवसायन / अंतिम आदेश/ सन 

२०१५, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . 
( ३) अवसायक , श्री समर्थ भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण 

सहकारी संस्था मर्यादित , सटाणा यांचेकडील संस्थेचा 
पुनरुज्जीवनाचा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचा 
या कार्यालयास दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 

प्राप्त प्रस्ताव . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक प्रशासन / 

श्रीसभासागृसह / सटाणा/ मआ /पुनर्जीवन / २०१७, दिनांक 

२८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ५ ) अवसायक , श्री समर्थ भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण 

सहकारी संस्था मर्यादित , सटाणा, तालुका बागलाण , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील दिनांक २८ डिसेंबर 

२०१७ रोजीचे पत्र . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व 
नियम १८ अन्वये. 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ श्रीसभासागृसह/ सटाणा/ पुनआदेश/८८१/ २०१७. 
मी, चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सटाणा, तालुका 
सटाणा, जिल्हा नाशिक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १९ व नियम १८ अन्वये मला प्राप्त झालल्या अधिकारानुसार श्री 
समर्थ भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , सटाणा , 
तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या संस्थेची पुनर्रचना वाचावे क्रमांक 
१ ते ५ च्या अनुषंगाने करीत आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची 
निवड संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात यावी . नवनिर्वाचित व्यवस्थापक 
समिती सदस्यांनी संस्थेचा कारभार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ व संस्थेच्या पोटनियमानुसार करणे बंधनकारक 
राहील . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी देत आहे . 


U . M . NANDESHWAR , 

I / c District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 1st January 2018 . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पणन- १ /कृउबास/ सदस्य अपात्रता / क . ४५ (१ )/ आदेश/ ७२५०/ 
सन २०१७. - मी , नीलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , मला शासन निर्णय कृषी व सहकार विभाग , महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय , मुंबई दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न 
पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४५ (१) चे 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 
नाशिक , तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक या बाजार समितीचे अधिक्रमण 
करीत असून , बाजार समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी श्री . अनील के . 
चव्हाण, अपर निबंधक, सहकारी संस्था यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 


चंद्रकांत विघ्ने , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा, 

जिल्हा नाशिक . 


सटाणा, ३० डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


१७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/87 /2017 . - The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2nd 


Shri. R . R . Vaishnav , 
District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Earned leave for four (4 ) days from 
January 2018 to 5th January 2018 . 


Shri. R . V . Bhakta . 
2nd Joint Civil Judge, Senior 
Division , Nashik . 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for two (2 ) days from 26th December 
2017 and 27th December 2017 . 


Shri. R . V . Bhakta . 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for five ( 5 ) days from 
8th January 2018 to 12th January 2018 
prefixing Sunday falling on 7th January 2018 
and suffixing Holidays falling on 13th January 
2018 and 14th January 2018 with permission 
to leave headquarter with effect from 
6th January 2018 after office hours to 
15th January 2018 before office hours . 


Smt. S . S . Saste , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Nashik . 


Earned leave for five (5 ) days from 
5th January 2018 to 9th January 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 4th January 2018 after office hours to 
10th January 2018 before office hours . 


5 


Smt. R . M . Satav , 
Joint Civil Judge, 
Senior Division , Niphad . 


Earned leave for three (3 ) days from 
2nd January 2018 to 4th January 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 1st January 2018 after office hours to 
5th January 2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. R . R . Vaishnav, 
District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. S . T. Pandey, 
District Judge - 7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


2 


Shri. R . V . Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
along with the additional charge of the office 
of Secretary, District Legal Services Authority, 
Nashik 


3 


Shri . R . V . Bhakta . 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


4 


Smt. S . S . Saste , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 3rd January 2018 . 


Order 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/ 132/2018 . - Commuted leave for four 
( 4 ) days from 27th December 2017 to 
30th December 2017 is hereby granted as an 
ex -post - facto sanction to Shri. S . B . Kale , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


No. EST/ 159/2018 . - Earned leave for two (2 ) 
days on 5th January 2018 and 6th January 2018 
suffixing Sunday falling on 7th January 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
5th January 2018 before office hours to 
8th January 2018 before office hours is hereby 
granted to Shri. S . A . S . M . Ali, District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge, Malegaon . 


Certified that Shri . S . B . Kale would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Niphad , if he had 
not proceeded on leave for the period from 27th 
December 2017 to 30th December 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 


Certified that Shri. S . A . S . M . Ali would have 
continued to officiate in the post of District 
Jaudge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon if he had not proceeded on leave for 
the period from 5th January 2018 and 
6th January 2018 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 


Charge during the absence of Shri . S . A . S . 
M . Ali, District Jaudge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon is kept with Shri. S . M . Belkar, 
District Jaudge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Charge during the absence of Shri. S . B . 
Kale , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad is kept with Shri. R . R . Hastekar, Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 4th January 2018 . 


Nashik , 31st January 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


१९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST/ 160 /2017 .- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Smt. A . M . Shah , 

Ex -post -facto sanction to the Commuted leave 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

for two ( 2 ) days from 1st January 2018 and 2nd 
and Judicial Magistrate , First Class , January 2018 . 
Nashik 
Smt. A . H . Thakur, 

Ex -post - facto sanction to the Extension of Earned 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

leave for four ( 4 ) days from 31st December 2017 
and Judicial Magistrate , First Class , 

and 3rd January 2018 with permission to leave 
Malegaon . 

headquarter till 4th January 2018 before office 
hours is hereby granted in continuation of Earned 
leave from 28th December 2017 to 30th 

December 2017 previously granted . 
3 Smt. P . R . Dandekar , 

Earned leave for seven (7 ) days from 4th January 
Civil Judge , Junior Division and 

2018 to 10th January 2018 with permission to 
Judicial Magistrate , First Class , 

leave headquarter with effect from 4th January 
Nandgaon . 

2018 before office hours to 10th January 2018 

after office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Divisional and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 
Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 
Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Malegaon . 
Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Divisional and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon . 


3 


Smt. S . V . Phulbhandhe, 
Civil Judge, Junior Divisional and Judicial 
Magistrate , First Class , Manmad -City . 


S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 4th January 2018 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


BY I/ C DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST/ 114 /2018 . – The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Nashik 


2 


Smt. K . M . Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik 


Ex-post - facto sanction to the Extension of Earned 
leave for two ( 2 ) days from 29th December 2017 
and 30th December 2017 suffixing Sunday falling 
on 31st December 2017 is hereby granted in 
continuation of Earned leave from 26th December 
2017 to 28th December 2017 previously granted . 
Earned leave for one ( 1 ) day i. e. 22nd December 
2017 suffixing holidays falling on 23rd December 
2017 to 25th December 2017 with permission to 
leave headquarter with effect from 
22nd December 2017 after office hours to 
26th December 2017 before office hours. 
Ex - post facto sanction to the Extension of Earned 
leave for two (2 ) days from 31st December 2017 
and 1st January 2018 is hereby granted in 
continuation of Earned leave from 26th December 
2017 to 30th December 2017 previously granted . 
Earned leave for four (4 ) days from 2nd January 
2018 to 5th January 2018 . 


3 


Smt. M . R . Dhanorkar, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Divisional 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Smt. D . V . Dedhia , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik along with the 
additional charge of the Court of Joint Civil Judge , 
Junior Divisional and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik and 6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik with effect from 29th December 2017 
before office hours to 30th December 2017 before 
office hours and with Shri . H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
30th December 2017 before office horus to 
1st January 2018 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


२१ 


Smt. K . M . Pingle , 
4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. P . V . Dhande, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik along 
with the additional charge of the Court of 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Dindori and Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori. 


3 


Smt. M . R . Dhanorkar, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. G . K . R . Tandon , 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik along 
with the additional charge of the Court of 6th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect 
from 1st January 2018 after office hours tto 
2nd January 2018 before office hours . 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad . 


Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Niphad . 


U . M . NANDESHWAR , 

1/c District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 3rd January 2018 . 


BY I/ C DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 1st January 2018 to 
4th January 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 


Order 


No . EST/115 /2018. – The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
modify the District Court Order No . EST /41/ 
2017 , dated 1st January 2018 is an under : 


Earned leave for four ( 4 ) days from 1st 
January 2018 to 4th January 2018 prefixing 
Sunday falling on 31st December 2017 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri. H . U . Joshi, Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Nashik . 


Charge during the absence of Shri. H . U . 
Joshi, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik is kept 
with Shri. A . S . Tekale , 3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik with effect from 1st January 2018 
before office hours to 3rd January 2018 before 
office hours with Smt. A . M . Shah , 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
3rd January 2018 before office hours and 
4th January 2018 before office hours along with 
the additional charge of the court of 4th Joint 


Certified that Shri . H . U . Joshi would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Nashik and with Smt. M . 
R . Dhanorkar, 5th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik with effect from 4th January 2018 before 
office hours and 5th January 2018 before office 
hours . 

U. M . NANDESHWAR, 

I/ c District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 3rd January 2018 . 


दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
८ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी. मोदी यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी. पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . पी . मोदी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

सौ . सु. कि . केवले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर, ३ जानेवारी २०१८. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२४ / सन २०१८. - श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ८ जानेवारी 
२०१८ ते दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ जानेवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.-- शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ /प्र. क्र . १४१/ का - तीन , 

मंत्रालय , मुंबई -३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. जी . देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, ५ जानेवारी २०१८ . 


क्रमांक आस्था /१८१/ २०१८ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत : 

श्री . एस . एस. धपाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, चांदवड , जिल्हा नाशिक यांना संदर्भीय 
शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च 
२०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ ते ३० जानेवारी २०१८ या कालावधीकरिता 
तीस (३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. एस . धपाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, चांदवड , जिल्हा नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 
नाशिक , ६ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५०/ सन २०१८.- श्री. पी . पी . मोदी, ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
४ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


२३ 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - २/ गस बँक / धुळे/ क. १५६ / अ . प्र./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलींद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशाद्वारे धुळे व नंदुरबार 
जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


० 


३ 


० 


0 


6 


श्री . वसंत उखाजी बिरारीस 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
श्री . संजय शामराव देसले 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
श्री . गुलाब श्रीराम पाटील 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी नंदुरबार जिल्हा 
श्री. विनोद काशिनाथ चव्हाण 

लिपिक 

वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा 
श्री. शशांक प्रकाश मोरे 

लिपिक 

वसुली अधिकारी धुळे जिल्हा 
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ - ३ , अ- ४ व ब प्रपत्रात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या 

संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ -दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र . क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची 

सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकाऱ्याला पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/ जामीनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक . 
नाशिक , ३० डिसेंबर २०१७. 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


Read :- The Corrigendum published by the 

Hon ble High Court , Bombay bearing 
No. P - 07002 /2006 , dated 3rd 
November 2006. 


Order 


No . B -04/ E. B. 03/05/ 2018. - The Undersigned 
is pleased to pass the following Order with 
immediate effect : 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ७७ / २०१८. - मी , अशोक डी . 
बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , काळभैरव दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 

पुनगाव , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
__ सहकारी अधिनियम, १९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम २४ ) कलम 

९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीपीडी/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८०३/ २०१८ , दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


The District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar is nominated as the 
Appellate Authority under the Right to Information 
Act, 2005 to deal with all Appeals under the Act, 
arising out of the Orders passed by the Public 
Information Officer, i. e. The Registrar , District 
and Sessions Court, Ahmednagar. 


अशोक डी. बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


जळगाव . 


PRAKASH H . MALI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar. 
Ahmednagar, 10th January 2018. 


जळगाव , १५ जानेवारी २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


२५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री. वाय. एच . 
दाऊळकर , सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
शिरपूर , ८ जानेवारी २०१८ . 


वाचावे. --( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२. 
( २ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

विनियमन / मजूर संस्था/मध्यंतरीय अव . आदेश / सन २०१७, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७. 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिपा/ एएनआर/ पीटीडी/ आरएसआर/(एसआर)/११४८ / 
२१५७/ २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
याद्वारे जाहीर करतात की , राजश्री शाहू महाराज एस. सी ./ 
एस. टी / ओ. बी . सी./ शासकीय, निमशासकीय नोकरांची सहकारी 
संस्था मर्यादित, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० चे ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम सन १६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे . सदर संस्था नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ पीटीडी/ आरएसआर/(एसआर)/ ११४८ / सन २०१८ , दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ ने नोंदविण्यात आली. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे आहे . 

बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका पाथर्डी, 

जिल्हा अहमदनगर. 
पाथर्डी, १ जानेवारी २०१८. 


क्रमांक विनियमन /मजूर संस्था / अंतिम आदेश/ २१ / सन २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , मनोज चौधरी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा धुळे संजय मजूर 
सहकारी सोसायटी मर्यादित , अर्थे बु., तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / पीआरडी/( एल )/ ७०९ / १९९४ 
१९९५/ सन १९९४ , दिनांक २३ जून १९९४ या संस्थेस या कार्यालयाच्या 
वाचावे क्रमांक २ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच 
अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून 
श्री . एन . वाय . जोशी, सहायक सहकार अधिकारी, अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 

मनोज चौधरी , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे. 
शिरपूर , ८ जानेवारी २०१८ . 


वाचावे.--( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 


१०२ . 


( २) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

विनियमन / मजूर संस्था /मध्यंतरीय अव. आदेश / सन २०१७, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक विनियमन/मजूर संस्था / अंतिम आदेश/ ०७/ सन २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , मनोज चौधरी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे चक्रधरस्वामी मजूर 
सहकारी सोसायटी मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/( एल )/ ७०७/ १९९० 
१९९१, दिनांक ३ एप्रिल १९९० या संस्थेस या कार्यालयाच्या वाचावे 
क्रमांक २ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 


वाचावे. --(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १९६० आणि 

नियम , १९६१ . 


( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था/ 

क . १०२/म. आ. कायम / सन २००७, दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१५. 


( ३) या कार्यालयाचा अवसायक बदलाचा आदेश जावक 

क्रमांक विनियमन / अवसायक बदल / क . १०३ ( ४)/ सन 
२०१७, दिनांक १७ एप्रिल २०१७. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/ 306/ 2018. - The Principal District and 
Sessions Judge, Nashik is pleased to pass the 
following order : 


( ४ ) सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याबाबत संस्थेचे अवसायक 

यांनी या कार्यालयात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
सादर केलेला अंतिम अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द /१३/ सन २०१८ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , स्वामी विवेकानंद 
प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ 
एचएसजी/(टीओ)/ ७३४/ २००० - २००१/ सन २००० , दिनांक २७ एप्रिल 
२००० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , ८ जानेवारी २०१८ . 


___ Earned leave for four ( 4 ) days from 22nd 
January 2018 to 25th January 2018 prefixing 
Sunday falling on 21st January 2018 and 
suffixing holidays falling on 26th January 2018 to 
28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 20th January 2018 
after office hours to 29th January 2018 before 
office hours is hereby granted to Smt. S . S . 
Ghodke, District Judge-5 and Additional Sessions 
Judge, Nashik , Subject to production of 
certificate regarding attendance of Flag Hoisting 
Ceremony . 


Certified that Smt. S . S . Ghodke would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge- 5 and Additional Sessions Judge, Nashik, 
if she had not proceeded on leave for the period 
from 22nd January 2018 to 25th January 2018 
(Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981). 


वाचावे.--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

७७- अ मधील तरतुदी. 
( २) या कार्यालयाचे पत्र , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१७ 

आदेश 
क्रमांक आस्था /कलम ७७- अ/ सर सैय्यद गृनिसं/ प्रा . अ.नियुक्ती / 
आदेश/ ९१/ सन २०१८. - मी , नीरज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार , मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , सर सैय्यद अहमदखान 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . बी . एल . 
साबळे , उपलेखापरीक्षक , अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग- १, सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील 
( २) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०१८ माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

नीरज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १२ जानेवारी २०१८ . 


Charge during the absence of Smt. S . S . 
Ghodke , District Judge -5 and Additional Sessions 
Judge, Nashik is kept with Smt. M. H . More , 
District Judge- 6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik. 


SURYAKANT S . SHINDE, 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


___ Nashik , 10th January 2018. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


२७ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६( २), 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र. क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६ / प्रशिक्षण- ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र . ना . पत/ डी - ४/पतसंस्था/ का . क . १५६/ ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ- ५/ वसुली 
____ अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती /१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 


( ७) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक सनिरा/ वअ/ कलम १५६/मियॉपत / 

१७, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि - २/मियाँसोपत/ क. १५६/ अधिकार प्रदान/ ११०११/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व 
नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार एम . दाबशेडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये मियाँसाहेब ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , टाकळीमियॉ, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


संस्थेचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . अनील रमेश वाबळे 


वसुली 
अधिकारी. 


वसुली 
अधिकारी . 


मियाँसाहेब ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
टाकळीमियॉ, तालुका राहुरी, 
जिल्हा अहमदनगर. 


राहुरी 
तालुक्यापुरते . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

राहुरी यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ४ ) 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचे नमुना प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ पहावे. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ , दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 

व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मियाँसाहेब ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , टाकळीमियाँ, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचेमुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 


अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१७. 


वाचावे. - ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ ( २) , 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५ /प्र .क्र . १२०/ १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. बँका/ डी - ४/ ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण- ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क . १५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली 

__ अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहाता यांचेकडील पत्र क्रमांक वि -२/कलम १५६ / व. अधि . / सन २०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर 

२०१७ व राहाता मर्चन्ट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राहाता, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क . ४२६ / २०१७ , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


२९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि - २/ राहातामर्चेन्ट पत / क . १५६/ अधिकार प्रदान/ ११०९१/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार एम . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये राहाता मर्चन्ट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राहाता, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ 
व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( ५ ) 


श्री . वसंत भाऊसाहेब खरात वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी राहाता तालुक्यापुरते 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

राहुरी यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 

करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचे विहित नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ पहावे. 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चेनियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, राहाता मर्चन्ट नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , राहाता , तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९) 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 


OY 


अहमदनगर , २१ डिसेंबर २०१७. 


वाचावे. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे - १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४ /१५६( २), 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६ / प्रशिक्षण ५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५) सहकार व पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई शासन अधिसूचना दिनांक ७ एप्रिल २०१२ 
( ६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ७) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ- ५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१७, दिनांक २२ मार्च २०१७. 


( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पारनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक सनिपा / वि -१/ कलम १५६ / वसुली अधिकार / १७, दिनांक 

२ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि - २/ पारनेर ता . पतसंफेड/ क . १५६/ अधिकार प्रदान/ २२९ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार एम. दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये पारनेर तालुका सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , पारनेर , तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


श्री . दत्तात्रय पांडुरंग हांडे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पारनेर तालुका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८, २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


३१ 


( ३) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राहुरी यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 

करावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचे विहित नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ पहावे. 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ /२०१३ -दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, पारनेर तालुका सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी 

फेडरेशन मर्यादित , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 
(१३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 

अनिलकुमार एम. दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 
अहमदनगर , १० जानेवारी २०१८ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST /291/ 2017 . - The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


Shri. A . S . Tekale , 

Earned leave for three (3 ) days from 10th January 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 2018 to 12th January 2018 suffixing holidays falling 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . on 13th January 2018 and 14th January 2018 with 

permission to leave headquarter with effect from 
10th January 2018 before office hours to 14th 

January 2018 after office hours . 
Smt. A . H . Thakur, 

Extension of Earned leave for fifteen ( 15 ) days 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and from 11sth January 2018 to 25th January 2018 
Judicial Magistrate , First Class , 

suffixing holidays falling on headquarter till 29th 
Malegaon . 

January 2018 before office hours is hereby 
granted in continuation of Earned leave from 8th 
January 2018 to 10th January 2018 previously 

granted . 
3 Smt. S . N . Hurgat, 

Earned leave for three ( 3) days from 10th January 
Judicial Magistrate, First Class 

2018 to 12th January 2018 suffixing holidays falling 
(Railways), Manmad . 

on 13th January 2018 and 14th January 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
10th January 2018 before office hours to 14th 

January 2018 after office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


2 
Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 
Smt. S . N . Hurgat, 
Judicial Magistrate , First Class 
( Railways ), Manmad . 


Shri. K . M . Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik. 
Shri . A . R . Yadav , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad -City . 

S. R . SHARMA 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 10th January 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


३३ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१७.- श्रीमती टी . एम. देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करणेत येत आहे. 

र . मा . पांडे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


प्रभारी प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८१/ सन २०१७. - श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश -११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१७ व दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही . जी . मोहिते यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर. एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ७ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश- ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१७. 


अहमदनगर , २७ डिसेंबर २०१७. 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२४/ सन २०१७. - श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए. जी . देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

पि . रा. भावके , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३४ / सन २०१८ . - श्रीमती बी. एम. कोठावळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी. एम. कोठावळे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती बी. एम . कोठावळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . देशमाने , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्रीमती बी . एम . कोठावळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, राहुरी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१७. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


आदेश 

श्री. आर . एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५६/ सन २०१८. - श्रीमती जे. पी . सरपाते , 

अहमदनगरयांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांची 

कार्यभार श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीची 

न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 

श्री. आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
आहे . 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना सहदिवाणी __ नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 

प्रकाश हिं . माळी, 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यापदी पर्यायी 

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 

अहमदनगर . 
श्रीमती जे. पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

अहमदनगर , १५ जानेवारी २०१८ . 
पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
आला होता. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
श्रीमती जे. पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

आदेश 
पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९६ / सन २०१८. - श्री . के. एम. कायंगुडे, 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १५ जानेवारी 
राहिल्या असत्या . 

२०१८ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण चार दिवसांची 

मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे. 
पि . रा. भावके , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व अहमदनगर, १६ जानेवारी २०१८ . 

सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर, २८ डिसेंबर २०१७. 

आदेश 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९७/ सन २०१८. - श्री . आर. एम. पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २० जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२२ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २८ / सन २०१८. - श्री . ए. पी. मोहीते, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१८ 
ते दिनांक २५ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० जानेवारी २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. पी.मोहीते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. पी. मोहीते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही. आर. अगरवाल, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


३५ 


श्री . ए. पी . मोहीते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वि . वा. हूड , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , १७ जानेवारी २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 


प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५ , दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२ / नोटिस / सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ . 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/कलम १०२/ मध्यं अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे बालाजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ 
एचएसजी/(टीओ)/ ७४८ / २००५- २००६ / सन २००६, दिनांक २९ जानेवारी 
२००६ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत 
केलेला दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . बी . डी. पाटील , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


१०२. 


( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस / सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/मध्यं अव. आदेश/ सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे चंद्रमणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी / 
(टीओ)/ ७३७/ २००३ - २००४/ सन २००३, दिनांक २८ नोव्हेंबर २००३ 
च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम 
करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एस . व्ही. ठाकरे , पहिले अपर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम 
करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


वाचावे. --(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२ / नोटिस / सन २०१६, 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/ मध्यं अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 


वाचावे. -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 


क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा 
धुळे चंद्रदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/ 
(टीओ)/ ७३८/ २००३ -२००४/ सन २००३, दिनांक २९ जानेवारी २००६ 
च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम 
करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन. एल . सोनार , लिपिक द्वारा 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती कायम 
करीत आहे . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/२०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२/ नोटिस/ सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/कलम १०२/ मध्यं अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 


अंतिम आदेश 


क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे सरस्वती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ 
आरएसआर /(सीआर )/ ७१०/ १९९४- १९९५/ सन १९९४, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर १९९४ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ 
अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय 
आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम 
१०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एस . व्ही . ठाकरे , 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७ . 


वाचावे .--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२/ नोटिस/ सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/कलम १०२ / मध्यं. अव . आदेश/ सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा 
धुळे श्री राजेशिवाजी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी सोसायटी 
मर्यादित, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक 
डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल / ( ओ )/ ७१४/ २००४ - २००५/ सन २००५ , 
दिनांक २४ मार्च २००५ , दिनांक २९ जानेवारी २००६ च्या आदेशान्वये 
या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक 
२४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम 
करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एम. आर. चव्हाण , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


वाचावे. -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५ . 
(३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस / सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ . 
( ४ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/ मध्यं अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे श्री जयबालाजी मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित, पळासनेर , 


वाचावे. --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


३७ 


तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / 
पीआरडी/(एल )/ ७१० / १९९४- १९९५/ सन १९९४ , दिनांक २ जुलै १९९४, 
दिनांक २९ जानेवारी २००६ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . एल . 
सोनार , लिपिक द्वारा लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शिरपूर यांची 
नियुक्ती कायम करीत आहे . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


वाचावे. --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 


१०२ . 


प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम/ १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३ ) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२ / नोटिस / सन २०१६, 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२ /मध्यं. अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा 
धुळे सावित्रीबाई फुले महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, कोडीद , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/( आय)/ ७२२ / १९९५ - १९९६/ 
सन १९९५ , दिनांक ८ सप्टेंबर १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा 
वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माइ 
की सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . डी . 
वाणी, सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी), अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम / १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
(३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२/ नोटिस/ सन २०१६, 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/ मध्यं. अव. आदेश/ सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा 
धुळे जिजामाता महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, मालकातर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय)/ ७२५/ १९९५- १९९६/ सन 
१९९५, दिनांक ९ जानेवारी १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . डी . 
वाणी , सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


वाचावे.-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२. 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम /१८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस/ सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/ मध्यं. अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 


वाचावे.-- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 


क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


१०२ . 


जिल्हा धुळे अहिल्याबाई होळकर महिला विविध कार्यकारी वाचावे . -- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , बुडकी , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/( आय)/ ७२१ / 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, 
१९९५- १९९६/ सन १९९५, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९५, दिनांक 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
८ सप्टेंबर १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक 

प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम / १८४/ २०१५, दिनांक 
४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा 

१७ जून २०१५ . 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 

( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री. एन . डी . 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
वाणी , सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी), अधीन सहायक निबंधक , 

नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२/ नोटिस / सन २०१६, 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 

( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/ मध्यं. अव. आदेश/ सन २०१७, दिनांक 

१५ फेब्रुवारी २०१७. 
वाचावे.-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

अंतिम आदेश 
१०२ . 

क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

१९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 

मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम / १८४/ २०१५, दिनांक 

धुळे बखितामाय महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक सहकारी 
१७ जून २०१५. 

संस्था मर्यादित , जोयदा , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी 
(३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय)/ ७३१/ १९९८ - १९९९ / सन 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व १९९८ , दिनांक १३ ऑगस्ट १९९८ ही संस्था दिनांक ८ सप्टेंबर 
नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस/ सन २०१६ , १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ . 

केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज 

दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
( ४) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
आस्था/कलम १०२ / मध्यं. अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 

संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन. डी . वाणी, सहकार अधिकारी 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

( प्रथम श्रेणी) , अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर यांची 
अंतिम आदेश 

नियुक्ती कायम करीत आहे. 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे इंदिरामाता महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक सहकारी ___ वाचावे.- -(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
संस्था मर्यादित, वाघाडी , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी /( आय)/ ७१७/१९९५- १९९६/ सन 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
१९९५, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९५, दिनांक ८ सप्टेंबर १९९५ च्या 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक 

प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम /१८४/ २०१५ , दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक 

१७ जून २०१५ . 
२४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम 
करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 

( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . डी . वाणी, सहकार अधिकारी 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
( प्रथम श्रेणी) , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर यांची 

नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस / सन २०१६ , 
नियुक्ती कायम करीत आहे . 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 

( ४ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/कलम १०२/ मध्यं अव . आदेश / सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 


१०२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


३९ 


अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा 
धुळे देवमोगरा महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, फत्तेपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर /पीआरडी/ ( आय)/ ७१८/ १९९५ - १९९६/ सन 
१९९५, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन. डी . 
वाणी , सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी), अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७ . 


वाचावे.--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहिम /१८४/ २०१५ , दिनांक 

१७ जून २०१५. 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ अन्वये नोटिस जा . क्र . आस्था/ क . १०२/ नोटिस / 

सन २०१६, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५. 
( ४ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . आस्था / 

धनंजय मजूर /मध्यंतरीय अव . आदेश / सन २०१६, दिनांक 

२८ ऑक्टोबर २०१५. 
( ५ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्र . आस्था/ 

क . १०२/ म. आ . कायम / सन २०१५ , दिनांक १६ डिसेंबर 


२०१५ . 


वाचावे.-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 
प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहिम / १८४/ २०१५, दिनांक 

१७ जून २०१५ . 
( ३) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये दिलेली अवसायन पूर्व 
नोटिस जा . क्र . आस्था / क . १०२/ नोटिस / सन २०१६ , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१६. 
( ४ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/मध्यं. अव . आदेश/ सन २०१७, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक १०९२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर, जिल्हा 
धुळे बिजासणीमाता महिला विविध कार्यकारी औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, सुळेकनगई , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी /( आय)/ ७१९ / १९९५- १९९६/ सन 
१९९५, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९५ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये पारीत केलेला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . डी . 
वाणी, सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


( ६ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 

विभाग , नाशिक यांचेकडील निर्णय क्रमांक RGN-II/ 
R-79( A) of 2016/ 2016, dated 17th November 

2016 . 
( ७) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

आस्था/ कलम १०२/मध्यं. अव . आदेश/ सन २०१७, दिनांक 

२२ फेब्रुवारी २०१७. 
( ८ ) संस्थेने दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजी सादर केलेला 
खुलासा . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक ११२४ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 
१९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा 
धुळे धनंजय मजूर कामगार सहकारी सोसायटी मर्यादित, बाळदे , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / 
पीआरडी/ ( एल )/ ७०५/ १९८६- १९८७/ सन १९८६, दिनांक १० जुलै 
१९८६ च्या आदेशान्वये या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ७ अन्वये पारीत 
केलेला दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश आज 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
कायम करीत आहे व त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . के. पी . साळवे, कनिष्ठ लिपिक , 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , २४ एप्रिल २०१७. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ३१४७/ सन २०१७. श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित 
रजेस याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एल . डी. गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . . 

श्री. गुलाबराव हिलाल पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
नंदुरबार यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ रोजी सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . गुलाबराव हिलाल 
पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , १ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


श्री. गुलाबराव हिलाल पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एल . डी. गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 

श्री. गुलाबराव हिलाल पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेदिनांक २१ डिसेंबर २०१७ चे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . गुलाबराव हिलाल 
पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -२/ २८ / सन २०१८ . - श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना 
दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १२ जानेवारी २०१८ अशी 
५ दिवसांची अर्जित रजा, तसेच दिनांक ६ जानेवारी २०१८ कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक ७, १३ व १४ जानेवारी २०१८ अनुक्रमे रविवार , 
दुसरा शनिवार , रविवार व मकरसंक्रांत या सुट्ट्यांसह) मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , २१ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १५ / सन २०१८ . - श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित 
रजेस याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. गुलाबराव हिलाल पाटील यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


____ श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे. सी . गुप्ता . ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


४१ 


नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ३ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ५५ / सन २०१८ .- श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा यांना दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १० जानेवारी २०१८ 
पावेतो अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर दिनांक ११ जानेवारी 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डब्ल्यू. जे. दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा यांचेकडे सोपविण्यात येत 
आहे. 


१३ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ जानेवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के . एम . कायंगुडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एच. एस . सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . के . एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


वि . वा . हूड , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आउयो) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनएसके / डीडीआय / जीएनएल / सी / १२२७/ ४४/ सन 
२०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आउयो) , दिंडोरी , 
तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक हे जाहीर करत आहे की , ऋणानुबंध 
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , मातेरेवाडी, तालुका 
दिंडोरी, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 


अभय एस . वाघवसे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ६ जानेवारी २०१८ . 


येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


महेश भडांगे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आउयो), 
दिंडोरी , जिल्हा नाशिक . 


आदेश 


दिंडोरी , १९ जानेवारी २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/९६/ सन २०१८. - श्री . के . एम . कायंगुडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 


सदस्य 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून (३) श्री . बाबुराव विश्वनाथ पवार , .. सदस्य 

सभासद , 
संदर्भ .- - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

जय बजरंग सहकारी दूध 
७७- अ ( ब) (२ ) मधील तरतुदी . 

व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 
( २) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , वहेदारणा, तालुका निफाड , 

पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा. क्र . रासनिप्रा/ जिल्हा नाशिक . 
संस्था समिती गठन / परिपत्रक / ८८१/१५, दिनांक 

सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला 
२३ जानेवारी २०१५. 

असे. 
( ३) या कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . जिदुविअ / सनि / 

मनिषा खैरनार , 
क / सहकार/नि. नि . अधि. /नियुक्ती आदेश/ ९७९ / सन २०१७, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २३ मे २०१७. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
( ४) श्री . एस. एम . भोये, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी 

नाशिक . 
जय बजरंग सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित, नाशिक , १५ जानेवारी २०१८ . 
वहेदवणा, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर केलेला 
निवडणूक कार्यक्रम. 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 
( ५) श्री . एम . एस. भोये, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जय 
बजरंग सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 

Order 
वहेदारणा, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक यांचेकडील 

No . EST/ 462/ 2018. - Commuted leave for two 
पत्र जा . क्र . सह. संस्था (पदुम )/निवडणूक / जय बजरंग 

( 2 ) days on 15th January 2018 and 16th January 
दूध व्या. सह . संस्था/ अवि .निकाल/ ११० / २०१७, दिनांक 

2018 is hereby granted as an ex -post- facto 
१३ डिसेंबर २०१७. 

sanction to Shri. G . P . Deshmukh , District Judge -9 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७- अ ( ब ) and Additional Sessions Judge, Nashik . 
( दोन ) अन्वये. 

Charge during the absence of Shri. G . P . 
अंतिम आदेश 

Deshmukh, District Judge- 9 and Additional 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि./क/ क. ७७- अ (ब) ( दोन )/ आदेश/ ९३ / सन Sessions Judge, Nashik remained with Shri. S . 
२०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७ 

T . Pandey, District Judge - 7 and Additional 
अ ( ब) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , Sessions Judge , Nashik . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक जय बजरंग 

__ _ Certified that Shri. G . P. Deshmukh would 
सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित, वन्हेदारणा, तालुका 

have continued to officiate in the post of District 
निफाड , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे निवडणुकीत २/३ पेक्षा कमी 

Judge -9 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
समिती सदस्य निर्वाचित झालेले असल्याने संस्थेचे दैनंदिन कामकाज 

she had not proceeded on leave for the period 
पहाणेसाठी खालीलप्रमाणे प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करीत आहे. 

from 15th January 2018 to 16th January 2018 
( १) श्री. एस. एस. मोरे , 

(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
सहकार अधिकारी ( श्रेणी - २ ) 

Services (Pay) Rules, 1981). 
अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक . 

SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
( २) श्री . निवृत्ती शंकर सानप, 

Sessions Judge, 
सभासद , 

Nashik. 
जय बजरंग सहकारी दूध 
व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 

Nashik , 17th January 2018 . 
वहेदारणा, तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक . 


अध्यक्ष 


सदस्य 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/220 / 2017. - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Earned leave for three (3 ) days from 
10th January 2018 to 12th January 2018 
suffixing holidays falling on 13th January 2018 
and 14th January 2018 with permission to 
leave headquarter with effect from 
9th January 2018 after office hours to 
15th January 2018 before office hours . 


2 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex- post -facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days on 3rd January 2018 
and 4th January 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


1 


Shri . S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri . S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Malegaon . 


2 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. D . J . Endait, 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 8th January 2018 . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /221/ 2017 .- The District Judge -1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr.No. Name and Designation 

Period 


Shri. P . N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Extesion of Earned leave for two (2 ) days 
from 5th January 2018 and 6th January 2018 
is hereby granted in continuation of Earned 
leave from 29th December 2017 to 4th 
January 2018 previously granted . 


2 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Malegaon . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 8th 
January 2018 to 10th January 2018 prefixing 
Sunday falling on 7th January 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 6th January 2018 before office hours to 
11th January 2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


1. 


Shri. P. N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Smt. A . M . Shinde , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
Road . 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Smt. M . D . Kambale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 8th January 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


४५ 


Order 


No. EST /477 /2017. - The District Judge -1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
1 Shri. A . R . Deore , 

Ex- post-facto sandtion to the Commuted leave 
Joint Civil Judge , Junior Division 

for two (2 ) days on 11th January 2018 and 
and Judicial Magistrate , First Class , 

12th January 2018 suffixing holidays falling on 
Kalwan . 

13th January 2018 and 14th January 2018 . 


1 


Shri. V . H . Deshmukh , 

Earned leave for four ( 4 ) days from 22nd 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

January 2018 to 25th January 2018 suffixing 
and Judicial Magistrate , First Class , 

holidays falling on 26th January 2018 to 28th 
Malegaon . 

January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st January 
2018 after Workshop to 29th January 2018 
before office hours subject to production of 
certificate regarding attendance of Flag 

Hoisting Ceremony . 
3 Shri. J. J. Inamdar, 

Ex-post- facto santion to the Commuted leave 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 

for two ( 2 ) days on 11th January 2018 and 
and Judicial Magistrate , First Class , 

12th January 2018 suffixing holidays falling 
Malegaon . 

on 13th January 2018 and 14th January 2018 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


1 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 
addition to their own duties. 

3 
Smt. S . S . Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kalwan . 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 
Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 
Shri. J . J . Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 17th January 2018 . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST / 349/ 2018. - The District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order : 

Earned leave for three ( 3) days from 
29th January 2018 to 31st January 2018 prefixing 
holidays falling on 26th January 2018 to 
28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 26th January 2018 
after flag hoisting ceremony to 1st February 2018 
before office hours is hereby granted to Shri. V . 
A. Tekwani , Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori. 

Certified that Shri. V . A . Tekwani would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class, Dindori if he had not proceeded on leave 
for the period from 29th January 2018 to 
31st January 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Shri. V . A . 
Tekwani, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori is kept with Smt. 
G . S . Bora , Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Dindori. 

S . R. SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 12th January 2018 . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 
__ श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुधीर महादेव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 

श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सुधीर शंकरराव शिंदे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्रमांक बी - १/ १२९ / सन २०१८. - श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१७ व दिनांक १ जानेवारी २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
च्या अर्जित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


क्रमांक बी-१/ ४९६ / सन २०१८ .- श्री. सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १७ जानेवारी 
२०१८ ते २३ जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची परिवर्तित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


४७ 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


धुळे , ३ जानेवारी २०१८. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ २२२ / सन २०१८ . - श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १० जानेवारी 
२०१८ ते १२ जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १३ जानेवारी २०१८ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक 
१४ जानेवारी २०१८ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
____ श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. सुधीर महादेव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ९ जानेवारी २०१८. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/१८०/ सन २०१८. - श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक ३ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ५ जानेवारी २०१८ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विवेक विलास कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाचेनेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी - १/ १७९ / सन २०१८. - श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक १० जानेवारी २०१८ ते १२ जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ जानेवारी २०१८ ( दुसरा शनिवार ) 
व दिनांक १४ जानेवारी २०१८ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ जानेवारी २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष हेमंत गरड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा 
या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


धुळे , ८ जानेवारी २०१८. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


सुधीर शंकरराव शिंदे, 

जिल्हा न्यायाधीश- १ धुळे व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे. 


धुळे , १८ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे , ८ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश - २ धुळे व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 

सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४६२ / सन २०१८. - श्री. ए. डी . क्षिरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २१ जानेवारी 
२०१८ ( रविवार ) रोजीची सुटीस जोडून दिनांक १५ जानेवारी २०१८ ते 
दिनांक २० जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी . क्षिरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 


क्रमांक बी - १/ १७९/ सन २०१८ .- श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक १३ जानेवारी २०१८ ते १६ जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० जानेवारी २०१८ ते दिनांक 
१२ जानेवारी २०१८ या तीन दिवसांच्या अर्जित रजेस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए . डी. क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. डी . क्षिरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सुधीर महादेव देशपांडे, 

जिल्हा न्यायाधीश-२ धुळे व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गि -हे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


धुळे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 


१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


४९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /540/2017. - The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 Smt. S . K . Dugaonkar, 

Ex-post- facto sandtion to the Commuted leave 
2nd Joint Civil Judge , Junior 

for ten (10 ) days on 8th January 2018 to 
Division and Judicial Magistrate , 

17th January 2018 suffixing Sunday falling on 
First Class , Niphad. 

7th January 2018 . 
Smt. S . K . Dugaonkar, 

Earned leave for two ( 2 ) days from 
2nd Joint Civil Judge , Junior 

24th January 2018 and 25th January 2018 
Division and Judicial Magistrate , 

suffixing holidays falling on 26th January 2018 
First Class , Niphad . 

to 28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 23rd January 
2018 after office hours to 29th January 2018 
before office hours subject to production of 
certificate regarding attendance of flag 

hoisting ceremony . 
3 Shri . M . R . Satav , 

Earned leave for three ( 3 ) days from 
Civil Judge , Junior Division and 

29th January 2018 to 31st January 2018 
Judicial Magistrate , First Class , 

prefixing holidays falling on 26th January 2018 
Pimpalgaon . 

to 28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 26th January 
2018 after flag hoisting ceremony to 

1st February 2018 before office hours . 
4 Shri. J. J . Inamdar, 

Earned leave for two (2 ) days from 
6th Joint Civil Judge, Junior Division 

29th January 2018 and 30th January 2018 
and Judicial Magistrate , First Class , 

prefixing holidays falling on 26th January 2018 

to 28th January 2018 with permission to leave 
Malegaon . 

headquarter with effect from 25th January 
2018 after office hours to 31st January 2018 
before office hours, subject to production of 
certificate regarding attendance of flag 

hoisting ceremony . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


2 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad . 


Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad with effect 
from 23rd January 2018 after office hours to 
26th January 2018 before office office hours 
and with 
Shri. V . C . Gawai, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon with effct 
from 26th January 2018 before office hours 
to 29th January 2018 before office hours . 


3 


Shri. M . R . Satav , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Shri. V . C . Gawai , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Pimpalgaon . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Malegaon with 
effect from 25th January 2018 after office 
hours to 29th January 2018 before office 
hours and with 
Shri . V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon with 
effect from 29th January 2018 before office 
hours to 31st January 2018 before office 
hours . 


S . R . SHARMA 

District Judge -1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 22nd January 2018 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST/492 /2017. - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


Shri. S . S . Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
22nd January 2018 to 24th January 2018 
suffixing holidays falling on 21st January 2018 
with permission to leave headquarter with 
effect from 21st January 2018 after Workshop 
to 25th January 2018 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


५१ 


2 


Shri. S . T . Doke , 
Chief Judicial Magistrate, Nashik . 


Earned leave for four ( 4 ) days from 
22nd January 2018 to 25th January 2018 
prefixing Sunday falling on 21st January 2018 
and suffixing holidays falling on 26th January 
2018 to 28th January 2018 with permission 
to leave headquarter with effect from 21st 
January 2018 after Workshop to 29th January 
2018 before office hours , subject to 
production of cerificate regarding attendance 
of Flag Hoisting Ceremony. 


3 


Shri . J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex - post- facto sanction to the Earned leave 
for three ( 3 ) days on 16th January 2018 and 
18th January 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


1 


Shri. S . S . Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 


Shri. S . T. Doke , 
Chief Judicial Magistrate, Nashik . 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


3 


Shri . J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. R . M . Kapate , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Nashik , 19th January 2018 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /552/2017. - The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 


1 


Shri. S . S . Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Ex- post - facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days on 19th January 2018 
and 20th January 2018 . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


2 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
29th January 2018 to 31st January 2018 
prefixing holidays falling on 26th January 2018 
to 28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 26th January 
2018 after flag hoisting ceremony to 
1st February 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period. 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


Shri. S. S . Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri. S . B . Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Nashik , 23rd January 2018 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 
No. EST /591/2017 .- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


1 


Smt. M . H . More , 
District Judge-6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
29th January 2018 to 31st January 2018 
prefixing holidays falling on 26th January 2018 
to 28th January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 26th January 
2018 after flag hoisting ceremony to 
1st February 2018 . 
Earned leave for seven (7 ) days from 30th 
January 2018 to 5th February 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 29th January 2018 after office hours to 
6th February 2018 before offfice hours . 


Shri. S . A . S . M . Ali , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८, २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० ५३ 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Shri. S . T. Pandey, 
District Judge -7 and Additional Sessions 
Judge, Nashik. 


Smt. M . H . More , 
District Judge -6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge, Nashik. 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge, Nashik. 


Nashik , 24th January 2018 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


Nandeshwar , District Judge -2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

SURYAKANT S . SHINDE, 

Principal District and 

Sessions Judge, Nashik. 
Nashik , 29th November 2017 . 


No. EST /645 /2018 .- Earned leave for five (5 ) 
days from 5th February 2018 to 9th February 
2018 prefixing Sunday falling on 4th February 
2018 and suffixing holidays falling on 
10th February 2018 and 11th February 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
3rd February 2018 after office hours to 
12th February 2018 before office hours is hereby 
granted to Shri . S . R . Sharma, District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge, Nashik. 


Certified that Shri. S . R . Sharma would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik , 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 5th February 2018 to 9th February 2018 
(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981) . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ ६०४/ सन २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . आर. आर. हस्तेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड 
यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल 
२०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गट वर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या 
सुविधेचा लाभ न देता दिनांक २४ जानेवारी २०१८ ते २२ फेब्रुवारी 
२०१८ या कालावधीकरिता ( ३०) दिवसांची अर्जित रजा , फक्त रजा 
रोखीकरणाकरीता मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ सदर आदेशाची नोंद श्री . आर. आर. हस्तेकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, निफाड, जिल्हा नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 
नाशिक , २४ जानेवारी २०१८ . 


Charge during the absence of Shri. S . R . 
Sharma, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik remain with Smt . U . M . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून श्री . जे. के . ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 

यांचेऐवजी श्री . मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
आदेश 

शिंदखेडा , जिल्हा धुळे यांची नेमणूक करीत आहे. 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / ९४/ २०१८. - मी , अशोक डी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 

__ व शिक्क्यानिशी पारीत केलेला आहे . 
अधिसूचित करतो की , नियोजित ईच्छापूर्ती दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, कुन्हाड खुर्द, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव ही 

मिलींद भालेराव, 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा 

विभागीय सहनिबंधक , 
अधिनियम २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 

सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर / एजीआर/( ओ)/( डी)/८०४ / २०१८ , 

नाशिक . 
दिनांक १९ जानेवारी २०१८ असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

नाशिक , ७ फेब्रुवारी २०१८ . 
१९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत 
आहे. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
जळगाव , १९ जानेवारी २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक एनएसके /डीओएल/ आरएसआर/(सीआर)/ ५०५१/१७- १८ / 
आदेश 

३०/ २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवळा याद्वारे 

नियोजित पी . के. ( आप्पा) ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ११५/ २०१८. - मी , अशोक डी . 

मर्यादित, गुंजाळनगर , तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 

महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
अधिसूचित करतो की , नियोजित धनगर महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी 

झाली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके /डीओएल/ आरएसआर / 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , म्हसावद , तालुका , जिल्हा 

( सीआर)/ ५०५१/१७-१८/ २०१८ , दिनांक १९ जानेवारी २०१८ असून 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे ( सन 

कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
१९६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 

क्रमांक १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए / एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८०५/ 

उपवर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
२०१८ , दिनांक ३० जानेवारी २०१८ असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

करीत आहे . 
नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात 

संजय गिते, 

सहायक निबंधक , 
येत आहे . 

सहकारी संस्था, देवळा , 
अशोक डी . बागल , 

जिल्हा नाशिक . 
सहायक निबंधक , 

देवळा , १९ जानेवारी २०१८ . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव . 


जळगाव , ३० जानेवारी २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक विनि - ३/किसान स्टार्च/ अवसायक बदल / आदेश/ ४०१/ 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , मिलींद 
भालेराव , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 
नाशिक या आदेशान्वये दि किसान स्टार्च उत्पादक सहकारी प्रक्रिया 
संस्था लिमिटेड, देवपूर , तालुका जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४३ / सन २०१८ .- श्रीमती पी . एन. ढाणे, 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
3 दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . ढाणे यांना १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० वे सहदिवाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


५५ 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची १८ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जानेवारी 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
श्रीमती पी . एन . ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

देण्यात येत आहे . 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. पी . सय्यद यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कार्यभार श्रीमती एस . डी . वडगावकर , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीमती पी . एन. ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 

अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
नसत्या , तर त्या १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर श्री . एस . पी . सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
अहमदनगर, १८ जानेवारी २०१८ . 

श्री. एस. एस. काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एस. पी. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
आदेश 

वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७४/ सन २०१८ . - श्री . ए . आर. माळवदे , न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ८ जानेवारी करीत राहिले असते . 
२०१८ ते दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 

अहमदनगर , १८ जानेवारी २०१८ . 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 

आदेश 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १४७/ सन २०१८. - श्री . आर . एम . कुलकर्णी, 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने ते दिनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 

___ मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . कुलकर्णी यांना मुख्य 
श्री . डी . जे . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत हे 

अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम श्री. आर. एम . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
करीत राहिले असते . 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
अहमदनगर , १८ जानेवारी २०१८. 

पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . आर. एम . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर हे 
आदेश 

वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०५/ सन २०१८. - श्री . एस . पी . सय्यद , न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अकोले यांची दिनांक १९ जानेवारी राहिले असते . 
२०१८ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 

अहमदनगर , १८ जानेवारी २०१८ . 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


श्री . एम . व्ही . चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २३ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०३/ सन २०१८.- श्रीमती के . व्ही . बोरा , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २९ जानेवारी २०१८ 
ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०१८ 
रोजी ध्वजवंदनानंतर ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. व्ही. बोरा यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती के . व्ही . बोरा, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . यू. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एम. व्ही . चव्हाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती के . व्ही . बोरा , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४३/ सन २०१८.- श्रीमती पी . एन . ढाणे , 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच ध्वजवंदनास हजर राहिलेबाबतचे 
प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन . ढाणे यांना १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. एन. ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस. एस . पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. एन . ढाणे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २४ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५/ सन २०१८ . - श्री . एम . व्ही . चव्हाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण 
६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी ध्वजवंदनानंतर ते दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . व्ही . चव्हाण यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . व्ही . चव्हाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम. बोमीडवार, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४८ / सन २०१८ .- श्रीमती एस . के. कारंडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. कारंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८ , शके १९४० 


५७ 


श्रीमती एस. के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . आय. मोकाशी , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस . के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेरह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, ३० जानेवारी २०१८ . 


वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. पी . मोहीते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. व्ही . आर. अगरवाल, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए. पी . मोहीते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, ३१ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५० / सन २०१८ . - श्री . पी . पी . मोदी, 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ जानेवारी २०१८ व दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. पी . मोदी यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० जानेवारी २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१४८ / सन २०१८.- श्री . पी . एस. चांदगुडे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस. चांदगुडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . मोहीते, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी. एस. चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३१ जानेवारी २०१८. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८६ / सन २०१८ .- श्री . ए . पी . मोहीते, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ ते 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. पी . मोहीते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१८. - श्रीमती पी . पी. बनकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १२ - १८ , २०१८ / चैत्र २२ - २८, शके १९४० 


येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती पी. पी. बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . मोहीते, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

वि. वा . हूड , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वि . वा. हूड , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर, २३ जानेवारी २०१८ . 


प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ९८ / सन २०१८. - श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोजीपासून ते दिनांक २८ जानेवारी 
२०१८ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोजीपासून ते दिनांक २५ जानेवारी 
२०१८ रोजीपर्यंत श्री . पी . आर. भावके , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २६ जानेवारी २०१८ 
रोजीपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०१८ रोजीपर्यंत श्री . ए. एन . 
चौरे ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५/ सन २०१८. - श्रीमती के . के . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक २९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. के. पाटील यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती के . के. पाटील, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणेरजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. पी . परदेशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 
__ श्रीमती के. के. पाटील ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


वि . वा . हूड, 
प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


